शिर्डी विमानतळाची उर्वरीत कामे करण्यासाठी 
सुधारीत प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता तसेच, 
नवीन टर्मिनळ इमारत उभारणी, sora 
विस्तारीकरण तसेच इतर तत्सम कामाकरीता 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमएडीसी-२०१२/प्र.क्र.४६६/भाग-१/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि. २० ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : १. शासन निर्णय क्र. एविन-१००८/प्र.क्र.५२०/२८-अ, दि.२३ YS २००८ 
२. शासन निर्णय क्र. एविन-१००८/प्र.क्र.५१२०/२८-अ, दि.२३ सप्टेंबर,२००८ 
३. शासन निर्णय क्र. एमएडीसी-२०१६/प्र.क्र.४६६/२८-अ, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१६ 
४. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. म.वि.वि.कं.२०२२/वित्त व ळेखा/१५५२, 
दि.१ मार्च, २०२३. 
५. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. म.वि.वि.कं.२०२३/वित्त व लेखा/१५५३, 
दि.२ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना : 
शिर्डी येथे विमानतळ उभारणीसाठी दिनांक २३.०९.२००८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.२६३.९८ 


कोटी खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता तसेच दि.२२.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अतिरिक्‍त 


रू.१००.०० कोटी असे एकुण रू. ३६४.०० कोटी (रू. २६४.०० कोटी +B.900 कोटी) खर्चास सुधारित 


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. शिर्डी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी 


उर्वरीत कामांकरीता सुधारीत प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा तसेच नवीन टर्मिनल इमारत 


उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण व इतर तत्सम कामांसाठी नवीन प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याच्या 


प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


यानुषंगाने शिर्डी विमानतळाची उर्वरीत कामे करण्यासाठी रू.४९०.७४ कोटी सुधारीत प्रशासकीय व 


वित्तीय मान्यता तसेच नवीन टर्मिनळ इमारत उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण व इतर तत्सम कामांसाठीचा 


रू. ८७६.२५ कोटी प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव 


मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२०.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीत 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएडीसी-२०१२/प्र.क्र.४६६/भाग-१/२८-अ 


सादर करण्यात आला. सदर प्रस्तावास मा. शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून 


त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 


शिर्डी विमानतळाची उर्वरीत कामे करण्यासाठी रु.४९०.७४ कोटी इतक्या खर्चास सुधारीत 


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच नवीन टर्मिनळ इमारत उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण व इतर तत्सम कामांकरीता 


रू.८७६.२५ कोटी इतक्या रकमेस नवीन प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. 


अ. एकूण 
व कामाचे स्वरुप oe. Breed) 
| 9 | लॅण्डस्केपिंग व सुशोभिकरण 2.00 
२ | प्रवेशद्वार, विभक्त भित, अग्निशामक केंद्रासाठी पाण्याची भूमिगत टाको afer spar 

गेट्सचे बांधकाम. ie 
३ | दोन altered दाबाच्या विद्युवाहिन्यांचे वळतीकरण २०.०० 
४ | धावपट्टीचे रिकार्पटिंग ८.०० 


५ | सल्लागाराने नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारत व त्याच्याशी संलग्न कामासाठी सादर 


अंती ड षु & षु ,00 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाअंती अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 


६ | धावपट्टीचे रिकार्पेटिंग व संलग्न कामांसाठी ३०.०० 


विमानतळामधील पाणी वितरण व सांडपाणी वाहून नेणारी सिस्टिम तसेच सांडपाणी 


प्रक्रिया केंद्र अंदाजे खर्च सुमारे रु.२०.००कोटी eee 
८ | प्रस्तावित ११७ हे. जागेचे भूसंपादन (CISF कर्मचारी वसाहत, कार्गो कॉम्प्लेक्स, हवाई i 

वाहतूक प्रशिक्षण संस्था) इ. साठी लागणारी जागा nee? 
९ | एकूण ७०२.०० 
| १० | ० | वस्तु सेवा कर १८% (अनुक्र.५ ते ७ १०८.९० 
| ११ १ | बांधकामादरम्यान भाववाढ - एकूण खर्चाच्या 4% (अनुक्र.५ ते ७ ३०.२५ 
१२ | आस्थापना खर्च - एकूण खर्चाच्या (4%) ३५.१० 
१३ | एकूण ८७६.२५ 


२. या बाबतचा होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र 


विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) या लेखाशिर्षातील ३१ सहायक 


अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टाखाली संबंधित आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा, व 


त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. याबाबत उपसंचाळक, विमानचाळन संचालनालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएडीसी-२०१२/प्र.क्र.४६६/भाग-१/२८-अ 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक विमानचाळलन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक 


अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


3: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३१०२०१९४६२७८३०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


प्रत , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJASHREE S$ HIRLEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2696592d5d84825b5aed6905fd0b9e9dd2c6726e 


bSebc44e78c6af282fc9b0d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=9182EA9A54D76E6216129AD842EA023F 173 
D8083DBD47F2CF1041DA3010B16D6, cn=RAJASHREE S 
HIRLEKAR 

Date: 2023.10.20 19:52:29 +05'30' 


(राजश्री हिर्लेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य याचे स्वीय सहायक, 
२. अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

. अप्र मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्राळय,मुंबई. 

. अप्र मुख्य सचिव(उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
. अप्र मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव(महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

९. 


प्रधान सचिव, (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


१०.प्रधान सचिव, (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
११.प्रधान सचिव, (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.संचाळक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 

१३.उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या, मुंबई 
१४.विभागीय कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प.क्षे.), मुंबई 
१५.महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-२५), मंत्रालय, मुंबई. 

१७.उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


